सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून Suita करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ मार्च, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/का-२/रेशा/१४/६७२/२०२०, दि.१४/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
सातारा यांनी सदर रस्ते SSA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
महू पिपळी खर्शी वालुथ हुमगांव | इतर जिल्हा | (०/००ते १९/००) ।१९.०० प्रमुख 
इंदवली दरे HATA रस्ता. मार्ग४३ ।१९.००कि.मी. कि.मी. जिल्हा 


मार्ग-१३९ 


प्रजिमा २५ | ०.५००कि.मी. 
(Hers लांबी) 
प्रजिमा १९ । ०.५००कि.मी. 
(ओव्हरलेप लांबी) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 


२. | प्रजिमा २६ कास Vala गाळदेव | इतर जिल्हा | (०/००ते ३३/५००) | ३३.५०० | प्रमुख 
माचुतर रस्ता. मार्ग २९ 33.400 कि.मी. ।कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-१४० 

३. | प्रजिमा २६ गोगावे वरसोळी ।इतर जिल्हा | (0/00 ते २१/५००) | २१.५०० । प्रमुख 
गाळदेव वाघदरे म्हाते मोहाट गांजे | मार्ग ३१ २१.५०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
तांबी Gah निझरे कामथी वेळे । प्रस्तावित | ४.५००कि.मी. मार्ग-१४१ 
कण्हेर रस्ता. प्रजिमा १४४ | (ओव्हरलॅप लांबी) 

४. । दिवदेव मार्ली भाळेघर आखाडे | ग्रामीण (0/00 ते १०/००) | १०.०० प्रमुख 
जोड रस्ता. मार्ग ६४ १०.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-१४२ 

५. । आशियाई महामार्ग क्र.४७ (राष्ट्रीय | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/०० | १४.०० प्रमुख 
महामार्ग ४) ते आनेवाडी सायगांव | मार्ग ४६ १४.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मोरघर वाघेश्वर रा.मा.१४० पर्यंत मार्ग-१४३ 
रस्ता. 

६. ।मेढा (वेण्णा चौक) कुसुंबी ग्रामीण (0/00 ते १/१००) । २७.३०० । प्रमुख 
सह्याद्रीनगर कोळघर फाटा | मार्ग १९५ १.१०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
अंधारी मुनावळे वाघळी शोंबडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/००) मार्ग-१४४ 
बामणोली रस्ता. मार्ग ३१ ८.०० कि.मी. 

ग्रामीण  । (०/०० ते ३/००) 
मार्ग १७५ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ७/००) 
मार्ग १७२ ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/२००) 
मार्ग १८९ ३.२०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग १८३ ५.०० कि.मी. 

७. ।रा.मा. १४० ते आंबेघर फाटा |इतर जिल्हा | (०/०० ते 93/400) | १३.५०० | प्रमुख 

पुनवडी केडांबे बोंडारवाडी रस्ता. | मार्ग ४२  ।१३.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-१४५ 
एकूण १३८.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३८.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३३३३.९५-- १३८.८००) म्हणजेच ३४७२.७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३७/नियोजन-२ 


लांबीत १०९.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२३९६.३९-१०९.५००) म्हणजेच २२८६.८९ 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (६८०१.३३-२९.३००) म्हणजेच ६७७२.०३ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०४१५३०५७८६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
De laharashtra, 
e é 2.5.4.20=2b 1 bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
Vi n aya k fa 0 Pp at | | ८50542266056283145376, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.03.04 15:44:15 +05'30' 
ंत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 


m2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


